औरंगाबाद जिल्ह्यातील अजिंठा व वेरुळ येथील 
अभ्यागत केंद्रे (Visitors centers) कार्यान्वित 
करण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेमधून 
सन २०१८-१९ करीता निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : टीडीएस २०१८/४/प्र.क्र. ४००/ पर्यटन, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक- २ ऑगस्ट, २०१८. 


वाचा : ।१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक- अर्थसं २०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ-३, दिनांक २.४.२०१८. 
२. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय (विदेश पणन विभाग) यांचे, सचिव (पर्यटन) यांच्या अध्यक्षतेखाळीळल 
दिनांक १४.५.२०१८ च्या बैठकीच्या इतिवृत्ताबाबतचे पत्र क्रमांक- १५-ओएम(२६)/१७, 
दिनांक २३.५.२०१८. 
३. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय (विदेश पणन विभाग) यांचे, सचिव (पर्यटन) यांच्या अध्यक्षतेखालील दिनांक 
१४.५.२०१८ च्या बैठकीच्या इतिवृत्ताबाबतचे पत्र क्रमांक- १५-ओएम(२६)/१७, दिनांक २५.६.२०१८. 
४. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, पत्र क्रमांक- टिडीएस २०१८/४/प्र.क्र. ४००/पर्यटन, 
दिनांक १०.७.२०१८. 


प्रस्तावना : 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील अजिठा व वेरुळ येथील अभ्यागत केंद्रे बंद असल्याबाबत केंद्र शासनाने नाराजी 
दर्शविली असून सदर केंद्रे त्वरित कार्यान्वित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र शासनामार्फत दिनांक २५ते २२ 
या कालावधीत भारतात आंतरराष्ट्रीय बुध्दीस्‌ २०१८ ,ऑगस्टट कॉन्क्लेव्ह २०१८ चे आयोजन करण्यात आले 
आहे.२३म्हणून या कॉन्क्लेव्हचा दिनांक .यामध्ये महाराष्ट्राने सहभाग घेतला आहे .८रोजीचा कार्यक्रम २०१८. 

.औंरगाबाद येथे आयोजित करण्यात येणार आहेयानिमित्ताने अजिठा व वेरुळ येथील दोन्ही अभ्यागत केंद्रे 

तातडीने कार्यान्वित करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ 
मध्ये रुपये १७५.०० कोटी इतका नियतव्यय अर्थसंकल्पीत आहे. वित्त विभागाच्या दिनांक २.४.२०१८ च्या शासन 
परिपत्रकानुसार सदर अर्थसंकल्प नियतव्ययापैकी ७०% म्हणजेच रुपये १२२.५० कोटी इतका निधी मासिक निधी 
वितरण प्रणालीप्रमाणे माहे डिसेंबर, २०१८ अखेर वितरणास उपलब्ध आहे. 
२. सदर रुपये १२२.५० कोटी निधीतुन औरंगाबाद जिल्ह्यातील अजिंठा व वेरुळ येथील अभ्यागत केंद्रे 
(Visitors 06169 कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने AVC (Application Visibility and Control) व EVC 
(Electronic Visibility and 0010) साठी प्रत्येकी रुपये २.५० कोटी याप्रमाणे रुपये ५.०० कोटी (अक्षरी रुपये 
पाच कोटी फक्त) इतका निधी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास वितरीत करण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीडीएस २०१८/४/प्र.क्र. ४००/ पर्यटन, 


3. याबाबतचा निधी खर्च करतांना त्यास मा.मंत्री (पर्यटन) व अध्यक्ष, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ 
यांची पुर्वपरवानगी घेण्यात यावी. 
8. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग शासन परिपत्रक दिनांक २०.४.२०१६ च्या परिच्छेद ७ ते १८ 


मधील प्रत्येक अटीची खालील प्रमाणे पुर्तता करण्यात आली आहे. 


परिपत्रकातील 
परिच्छेत क्र. 


विषय 


विभागाचे अभिप्राय 


9-H 


खाद्या योजनेस / प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देणे 


प्रशासकीय विभाग ल्य 
अधिकाराअंतर्गत प्रज्ञासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


र्थसंकल्पिय तरतूद करणे आवश्‍यक असते 
(योजनांतर्गत नियतव्यय उपलब्ध) व अर्थसंकल्पित 


अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध 
आहे. 


प्रशासकोय विभागांना वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
भाग-१ वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-१०.०८/ 
प्र.क्र.9०/ विनियम, दिनांक १५.५.२००९ अन्वये 
अधिकार असणे 


वित्तीय अधिकार नियम 

पुस्तिका, १९७८ भाग- पहिला, 
उप विभाग एक अ.क्र. २७ 
नियम क्र. १४९ नुसार 

प्रशासकीय विभागांला पूर्ण 

अधिकार आहे. 


विविध शासकीय / प्रशासकीय संस्थांना तसेच 
नित संस्थांना सहायक अनुदाने मंजूर 
ण्यापूर्वी त्यांचेकडून पूर्वी खर्च केलेल्या अनुदानाची 
पयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त करुन घेणे 


वेळोवेळी प्राप्त करुन घेण्य 
येतात. 


| 4 


विभागाद्वारे संक्षिप्त caper निधी खर्च करण्यात 
येतो. त्याचे तप्ीलवर देयक सादर न केल्यामुळे 
खा आक्षेप येतात व अपहार संभवतात. 


लागू नाही. 


शिक अ 


ः्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदाने 


लागू नाही. 


१२ 


यक्‍्तिक लाभार्थीच्या योजनेची देयके 


लागू नाही. 


१३ 


शिष्यवृत्ती / शिक्षणश्युल्काची प्रतिपूर्ती, वैयक्तिक 
भार्थी यांची प्रदाने 


लागू नाही. 


१४ 


बांधकाम विषयक प्रस्तावासंदर्भात प्र.मा./तां.मा. तसेच 
यक तेथे सचिव समितीची मान्यता 


लागू नाही. 


| 


१५ 


य्यम कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत 
ण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यापूर्वी अशा 
खरेदीसाठी रितसर प्रशासकीय मान्यतेचे आदेशा 
ण्यात यावेत 


लागू नाही. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीडीएस २०१८/४/प्र.क्र. ४००/ पर्यटन, 


7 


१६ 


रित करण्यात येऊ नये. 


हित्य खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करुन पुरवठादार 
निश्चित झाल्याशिवाय खरेदीची देयके कोषागारातून 


लागू नाही. 


१२ 


१७ 


त्रिकद्ृष्टया खर्च झाल्याचे दाखविले जाते. 


विविध कारणांमुळे अवचित राहिलेला निधी विभागांची 
त्यांच्या अधिनस्त महामंडळाकडे हस्तांतरीत करुन 


लागू नाही. 


१३ 


१८ 


ण्यात यावा. 


विभागांमाफत करण्यात येणारे संगणकोकरण 
ंदर्भातील खर्च शासनाचे दरपत्रकानुसार/निविदाद्वारे 


लागू नाही. 


षु. 


तसेच वित्त विभाग, परिपत्रक क्रमांक- अर्थसं-२०१८/प्र.क्र. 


६९/अर्थ-३, दिनांक २.४.२०१८ च्या 


परिशिष्टामधीलळ तपासणी सूचीतील अनुक्रमांक- १, २ व ३ ची पुर्तता करण्यात आली आहे. अनुक्रमांक- ४ बाबत 
स्पष्ट करण्यात येते की, लेखापरीक्षक/महालेखापाल यांचे कोणतेही गंभीर आक्षेप नाहीत. यापुर्वी वितरीत 
केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केले आहेत. 


६. 


वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक- संकीर्ण २०१५/प्र.क्र.3 


अन्वये दिलेल्या सुचनेनुसार खालीलप्रमाणे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


४/कोषा.प्रशा-५, दिनांक २४.७.२०१५ 


तपासणी सूची 


पर्यटन विभागाचे अभिप्राय 


-0 
य्य्ट 


योजनेस प्रशासकीय मान्यता 


प्रस्तावित निधीच्या अनुषंगाने 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आहे. 


can 


निधी वितरण ames निर्णयातील अटी व इातीचे पुर्तता 
झाल्यानंतरच होणार आहे. 


शासन निर्णयात अटी व शार्ती नमूद 
[करुन निधी कार्यान्वयीन यंत्रणेस 
वितरीत करण्यात येतो. 


ररे 


यापूर्वी वितरीत केलेल्या निधीपैकी ७५% खर्चाचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र 


RTT २०१८-२०१९ मध्ये निधी 
वितरणाचे आदेडा काढलेले नाहीत. 


र्ण 


यापूर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने लेखापरीक्षक / 
महालेखापाल यांच्याकडून कोणतेही गंभीर आक्षेप नाहीत. 


नाही. 


Cc 
eS 
~~ 


निधी लाभार्थ्याच्या थेट खात्यात जमा होणार आहे. 


लागू नाही. 


क$! 
na 


वस्तु खरेदी करण्यापूर्वी खरेदी केलेल्या अशा वस्तुंची नोंद Dead 


झाला असून त्या पडून नाहीत, असे प्रमाणपत्र 


Stock रजिस्टर मध्ये घेण्यात आली असून त्याचा योग्य वाप 


लागू नाही. 


S 


यामधून खरेदी होणार असल्यास प्रत्यक्ष वस्तु प्राप्त झाल्यानं 
संबंधितांना देयक अदा केले जाणार आहे. 


भांडवली वस्तु खरेदीचे प्रकरण 
नाही. लागू नाही . 


= 


आव्यक त्या ठिकाणी आदिवासी / सामाजिक न्याय विभाग यांची 


निधी वितरणास सहमती आहे. 


लागू नाही. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


ara निर्णय क्रमांकः टीडीएस २०१८/४/प्र.क्र. ४००/ पर्यटन, 


९) प्रस्तुत योजनेत कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. संक्षित देयकावर निधी RR 
करण्यात येत नाही. 

१०)निधी स्वीय प्रपंची लेखा अथवा बॅक खात्यात जमा न करता खर्च निधी कार्यान्वयीन यंत्रणेस महाराष्ट्र) 

केला जाणार आहे. देण्यात (पर्यटन विकास महामंडळास 


प्रेणार आहे व तो महाराष्ट्र पर्यटन 
re महामंडळाच्या बँक खात्यात 
.येतो जमा करण्यात 

७. या झासन निर्णयान्वये देण्यात येणारी मंजुरी खालील अटी व शतीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 
अटीव शर्ती :- 

१) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून 
दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 

२) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 
मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी महाराष्ट्र पर्यटन विकास 
महामंडळाची राहील व जादा खर्च प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. 
तसेच कार्यान्वयीन यंत्रणा पूर्वीच्या आदेशात नमूद केल्या प्रमाणेच राहील. 

3) मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च दिनांक ३१ मार्च, २०१९ पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर कामे 

तात्काळ पूर्ण करावीत. 

४) पर्यटन विभागाने केलेल्या कामाच्या ठिकाणी पर्यटन विभागाचे माहिती फलक लावण्यात यावेत. 

५) ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात वित्तीय 
अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 

६) अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा पुरवठा 
कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्‍यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्यक आहे. या संदर्भात 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, दिनांक ६.२.२००२ 
च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची खबरदारी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. 
तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.बीजीटी-१०.००/प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक 
१०.९.२००१ मधील उपाययोजनांची अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 

७) तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 

८) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावळीचे पाळन 
करणे बंधनकारक राहील. 

९) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ) सदरची तरतूद उपयोगात आणली जाणार 
नाही याची दक्षता घ्यावी. 

qo) सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी प्रस्तावित करुन देवस्थान/संस्थेच्या जागेवर 
करण्यात येणार आहेत अशा कामांसंदर्भात सदर देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


are निर्णय क्रमांकः टीडीएस २०१८/४/प्र.क्र. ४००/ पर्यटन, 


करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच अशा कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, 
संबंधित संस्थेने करण्यासंदर्भात जिल्हाधिका-यांनी संबंधित देवस्थान / संस्थेबरोबर करारनामा करणे 
बंधनकारक राहील. HM प्रकारच्या देखभाल दुरुस्तीकरीता शासनाकडून यापुढे कोणत्याही प्रकारचा 
निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही, याची नोंद घेण्यात यावी व तशी अट करारात अंतर्भूत 
करण्यात यावी. तसेच या कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व 
नागरीकांसाठी खुले राहील, अशी अट करारात समाविष्ट करण्यात यावी. 

११) सदर निधीतून होणाऱ्या खर्चातून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा-या 
खर्चाची मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व महाराष्ट्र पर्यटन विकास 
महामंडळास न चुकता सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला आणि 
निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास व महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास सादर 
करण्यात यावे. 

१२) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची जबाबदारी 
सार्वजनिक बांधकाम व संबंधित संस्था यांची राहील. 

१३) वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०१८-१९ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
FAS "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ 
पर्यटन केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन 
विकासासाठी विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदान (३४५२ १९५८) ३१ सहायक 
अनुदान" या लेखा शिर्षाखाली मंजुर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. या आदेशान्वये मंजूर करण्यात 
आलेली सहायक अनुदानाची रक्‍कम आहरीत करुन संबंधितांना वितरीत करण्याकरीता श्री.र.ल. 
wale, कार्यासन अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून व श्री.अनिस शेख, उप सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभाग यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी वरील निर्णयानुसार मंजूर 
करण्यात आलेल्या सहायक अनुदानाची रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरित 
करुन महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. सदर निधी "कक्ष 
अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई" (Desk Officer, Tourism and 
Cultural Department, Mantralaya, MUMBAI) या नांवे E.C.S. द्वारे उपलब्ध करुन देण्यात यावा. 

१४) हा शासन निर्णय, वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थस-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दि.२०/४/२०१६ व 
दि.८/२/२०१७ तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग- पहिला, उप विभाग एक अ.क्र.२७ 
नियम क्र.१४९ प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीडीएस २०१८/४/प्र.क्र. ४००/ पर्यटन, 


प्रति, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सकेतांक २०१८०८०३१६०६२७५६२३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by Ravindra Laxmikant Lakhot 


॥ Of Mahi htra, Tourism And Cultural 
avi n fa Affe partment, postalCode=400032, st=! hi 
2.5.4.20=ae5e5678dc8c9d9c01f7043448a5 3f6a9fbe8 1 e46d 1 83af43c9a9 
‘a ९01९54: 
st II ber=93c11f919f0c5fba6953b484 1 cc8cfd46b2b788da139e3f2 
Laxmikant Lakhote wizszcveeeens 
Di 2018.08.03 16:09:44 +05'30' 
(र. ल. लखोटे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. राज्यमंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
५. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरिक्षा व लेख), मुंबई. 

६. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

७. जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद. 

८. प्रादेशिक व्यवस्थापक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
९. जिल्हा नियोजन अधिकारी, औरंगाबाद. 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

१३. वित्त विभाग (का.व्यय-१४/अर्थोपाय/अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

१४. अवर सचिव पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
१५. निवड नस्ती/ पर्यटन. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


